सन २०१७-१८ करिता समुपदेशन केंद्र 
योजनेसाठी निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-समुप-२०१७/प्र.क्र.६४/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-३० मार्च, २०१८. 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७. 
२. शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, क्रमांक -समुप-२०१७/प्र.क्र.६४/का-१०, 
दि.०४ जुले, २०१७. 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.३० जून, २०१७ व 
दि.०८ ऑगस्ट, २०१७. 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१७/१८/कोषा.प्रश्ा.-५, 
दि.२९ जानेवारी, २०१८. 
५. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अथ-३, दि.०१ फेब्रुवारी, २०१८ व 
दि.०६ फेब्रुवारी, २०१८. 
प्रस्तावना :- 


सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्र.१ येथील परिपत्रकानुसार सन 
२०१७-१८ या वित्तीय वर्षासाठी २२३५-३१७७, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीसाठी उपलब्ध 
अर्थसंकल्पीय तरतूद ₹८,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी फक्त) च्या ७०% मर्यादेत 
₹५,६०,००,०००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी साठ हजार फक्त) निधी समुपदेशन केंद्र योजनेसाठी 
संदर्भाधिन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
क्र.५ येथील परिपत्रकानुसार सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षासाठी २२३५-३१७७ या लेखाशिर्षाखाली 
उपलब्ध उर्वरित अवितरीत तरतूद ₹८०,००,०००/- (अक्षरी रुपये ऐंशी लाख फक्त) तरतूद महिला 
समुपदेडान केंद्र योजनेसाठी वितरीत करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षासाठी महिलांकरिता समुपदेशन केंद्रे योजनेसाठी २२३५-३१७७ 
या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध अवितरीत तरतुद ₹८०,००,०००/- (अक्षरी रुपये ऐंशी लाख फक्त) इतका 
निधी समुपदेशन केंद्र योजनेसाठी वितरित करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे 
२. आयुक्त, महिला व बाल विकास sagas, पुणे यांनी यापूर्वी उक्त लेखाशिर्षाखाली वितरित 
केलेल्या संपूर्ण निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास एक महिन्याच्या आत सादर करावे, या अटीच्या 
अधिन राहून निधी वितरणास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः समुप-२०१७/प्र.क्र.६४/का-१०. 
३.  ₹८०,००,०००/- अक्षरी रुपये Vall लाख फक्त) इतका निधी संबंधित संस्थांना अदा 
करण्यासाठी आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन वित्त विभाग 
परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिळ, २०१७ रोजीच्या परिपत्रकामध्ये नमूद 
तपासणी सूची व परिच्छेद क्र.9 ते १८ मधील विभागास लागू होणाऱ्या बाबींची तसेच दि.३० जून, २०१७, 
दि.०८ ऑगस्ट, २०१७, दि.२९ जानेवारी, २०१८, दि.०१ फेब्रुवारी, २०१८ व दि.०६ फेब्रुवारी, २०१८ 
रोजीच्या परिपत्रकातील लागू होणाऱ्या अटींची पूर्तता होत असल्याची खात्री करुन जिल्ह्यांना वितरीत 
करावा. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची दक्षता 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी घ्यावी. 
४. सदर रक्कम मागणी क्र.एक्स-१, योजनाअंतर्गत, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ 
समाजकल्याण १०३, महिला कल्याण (२१) (०१) महिलांकरिता समुपदेशन केंद्रे (२२३५ ३१७७, ३१ 
सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-१८ मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 
तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 
५. वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या 
परिपत्रकामध्ये नमूद तपासणी सूची व परिच्छेद क्र.9 ते १८ मधील विभागास लागू होणाऱ्या बाबींची 
पूर्तता होत असल्याने विभागाच्या स्तरावर सदर निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
६. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक दि.१८ एप्रिळ, २०१७, दि.३० जून, २०१७, दि.०८ 
ऑगस्ट, २०१७, दि.२९ जानेवारी, २०१८, दि.०१ फेब्रुवारी, २०१८ व दि.०६ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०३३११०४५१७८५३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women 


Smita Dattatray पत ne 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3fa46cf1e9285 1 8ffc98619187a1 ef6de2dd57c 


° 
N | Va t ka [| 16934e9cb6672cc02aa258b08, cn=Smita Dattatray 
Nivatkar 


Date: 2018.03.31 10:45:50 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
३. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समुप-२०१७/प्र.क्र.६४/का-१०. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 
८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. कक्ष अधिकारी (का.४, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर तरतूद 
बी.डी.एस. प्रणालीवर उलब्ध करुन देण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
११. निवड नस्ती, का-१०. 


o 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


